अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, 
पुणे यांच्या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत विभाग 
उपविभाग कार्यालयातील मंजूर नियत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
शासन निर्णय क्र. पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७/१०/२०१८. 


पहावे :- १ शासन निर्णय क्र. पदनि २०१८/१२१/ प्र.क्र. ०७/२०१८/जसंनि, दि. १८/०४/२०१८. 
२) कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे पत्र 
जा.क्र.कृपातंलविक/आ-१/९२३/सन २०१८. दिनांक : १२/०९/२०१८. 


प्रस्तावना:- 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय 
व संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी शासनाच्या HRMS-Water Resources Dept. या 
प्रणालीवर मंजूर आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक 
०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत शासन निर्णय क्र. पदनि २०१८/ १२१/ प्र.क्र.०७/ २०१८/ 
जसंनि, दिनांक १८/०४/२०१८ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ०७/०९/२०१८ 
अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/१०/२०१८ ते 
२८/०२/२०१९ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. त्यानुसार 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय व 
संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय -: 


१. कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील प्रपत्र अ नुसार 


५३ पदे व त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील ६४ असे 


एकूण नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 


२. सदर आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र. आय-३,(२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे), 


८० सर्वसाधारण, ८००-इतर खर्च ०८ कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण,(०८)(०१) अधीक्षक 


अभियंता, कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण विशेष शाखा, पुणे (योजनेत्तर) (अनिवार्य) (२७०१ 


९६५५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८१०१७१५०९४७९३२७ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


. . DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 

Raj n | ५ h Resources Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
kj h S h k| 2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3c0aeea737985dac 

09cb66bbff878f42ad4e77a606, cn=Rajnish Ramkish 

Ra aa) | S 7) O [| ) 1 a nti ad4e77a606, cn=Rajnish Ramkishor 
Date: 2018.10.17 15:17:25 +05'30' 

(र. रा. शुक्ला) 
सोबत : प्रपत्र - अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) महालेखापाल १/२, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
3) मुख्य अभियंता, (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 
४) उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५) आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 
) 


६) अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे 

७) कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, गट क्र. ४, पुणे 
८) कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग,पुणे. 

९) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, (कृखो.)पुणे. 
१०) कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन आ (प्रशि)//अर्थसंकल्प-१/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 


अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे-१. 


मुदतवाढ प्रस्ताव माहे ऑक्टोबर २०१८ ते माहे फेब्रुवारी २०१९ 


संबंधित कार्यालाचे नांव. पदनाम. पदांची संख्या 

१ २ 3 

अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक अभियंता १ 
कृष्णा पाणी तंटा कार्यकारी अभियंता रे 
लबाद विशेष कक्ष, उप विभागीय अभियंता व 
पुणे. क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे.२ & 
अनुरेखक डं 

प्रथम लिपीक g 

बरिष्ठ लिपीक ष्‌ 

कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक ७ 

उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 

निम्नश्रेणी लघुलेखक % 

सहा.भांडारपाल १ 

वाहन चालक ष्‌ 

नाईक १ 

शिपाई डं 

चौकोदार डु 
'एकूण :- us 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 


संबंधित कार्यालाचे नांव. पदनाम. पदांची संख्या 

कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता १ 
संकल्पचित्र विभाग, कनिष्ठ अभियंता ३ 
पणे-१. प्रथम लिपीक शिशा काश 
ह वरिष्ठ लिपीक १ 
कनिष्ठ लिपीक g 

टंकलेखक २ 

आरेखक Fle 

सहा.आरेखक १ 

अनुरेखक २ 

वाहनचालक g 

नाईक १ 

शिपाई २ 

चौकोदार g 

एकूण १६ 

उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.१, पुणे. कनिष्ठ लिपीक श्‌ 
शिपाई g 

'एकूण द 

उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.२, पुणे. कनिष्ठ लिपीक g 
शिपाई g 

एकूण द 

उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता g 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ आभयंता ३ 
गट क्र.२, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
शिपाई १ 

एकूण द 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 


उपविभागीय अभियंता, 


उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.४, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
शिपाई १ 
एकूण & 
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.५, पुणे. कनिष्ठ लिपीक 8 
शिपाई १ 
एकूण क 
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता ३ 
सेलगट, पुणे. कनिष्ठ लिपीक र 
टंकलेखक Po 
शिपाई १ 
एकूण द 
उपविभागीय अभियंता/ उपविभागीय अभियंता/सहा.भू. १ 
सहा.भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक रे 
भूविज्ञान उप विभाग, कनिष्ठ लिपीक १ 
पुणे. टंकलेखक १ 
अनुरेखक १ 
प्रयोगशाळा सहाय्यक १ 
प्रयोगशाळा मदतनीस १ 
शिपाई २ 
चौकोदार १ 
एकूण १२ 
एकुण पदे :- दड 
सवे एकुण पदे :- 1९९७ || 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


